राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून 
मिळाळेल्या कर्जासाठी मत्स्यव्यवसाय 
प्रभागाकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२२/प्र.क्र.१६९/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 9) उप सचिव, वित्त विभाग यांचे पत्र क्र.खर्चमेळ १५१९/प्र.क्र.३२/त्रह्ण व हमी, 
दि.२९/१२/२०२१ 
2) वरिष्ठ लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. ख.वि/चा-१/ 
कृ.पश्ु.डे.व.म.वि./ यूओआर-०७/२०२३-२४/०५//.1०.१८७, दिनांक २२/०५/२०२३ 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, नवी दिल्ली (NCDC) यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या 


प्रतिकुल शिल्लक रकमेबाबत मा.प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 


दि.६/१२/२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भाकीत क्र.२ च्या पत्रान्वये विभागास 


कळविण्यात आले आहे. सदर इतिवृत्तातील मुद्दा क्र.३ मध्ये, विभागाने रा.स.वि.म. कडून प्राप्त 


होणाऱ्या कर्जासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करावी 


असे वित्त विभागाने सूचित केले आहे. त्याअनुषंगाने रा.स.वि.म. कडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जासाठी 


मत्स्यव्यवसाय प्रभागासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष प्राप्त करुन घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


रा.स.वि.म. कडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी पुढीलप्रमाणे नवीन 


SURI निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


6003, Internal Debt of the State Goverment । ६००३, राज्य शासनाचे देशांतर्गत त्रण 
(00) (00) 
108 - Loans from National Co operative | १०८ _ राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून 
Development Corporation a ee 
(00) (02) Loans from National Co-operative oe rer 
Development Corporation (Fisheries) (०० (०२) राष्ट्रीय सहकारी विकास 
(6003 5362) महामंडळाकडून कर्जे (मत्स्यव्यवसाय) 

(६००३ ५३६२) 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२२/प्र.क्र.१६९/पदुम-१४ 


२. हा शासन निर्णय, महालेखापाल, मुंबई यांच्या क्र. ख.वि/चा-१/कृ.पश्लु.डे.व.म.वि./ 


ओआर-०७/२०२३-२४/०५/.१०.१८७, दिनांक 22/04/2023 च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
यू नु 


तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०५/२०२२/व्यय-२, दिनांक १९/१०/२०२२ अन्वये 


मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०९०५१७३०२०३२०१ असा 


आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by KISHOR MAHADEO JAKHATE, 


KISHOR MAHADEO ७:०0 
JAKHATE 


2806000702 
= KISHOR MAHADEO JAKHATE. 


(किशोर जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (मत्स्यव्यवसाय) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
वित्त विभाग ( कार्यासन व्यय-२/ अर्थ-१५), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
. कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
. कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१०.निवडनस्ती. 


on SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


